अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१९-२० 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख : २७ फेब्रुवारी , २०२० 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि. १ एप्रिळ,२०१९ 

२. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दि. १६ एप्रिल, २०१९ 
३. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दि. १८ जून, २०१९ 

४. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९ 

५. शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दि. २० ऑगस्ट, २०१९ 
६. शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. २२ जानेवारी, २०२० 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ 
अधिका-यांचे वेतनभत्ते साठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०१९-२० करिता ०१, वेतन 
साठी रुपये २२,५०,००,०००/- इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक २ व ५ च्या शासन निर्णयान्वये 
तसेच ११, देशांतर्गत प्रवास खर्चासाठी रुपये १४,२०,०००/- इतका निधी वाचा मधील अनुक्रमांक ३ च्या 
शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३ 


2 आता वित्त विभागाने दिनांक 22 जानेवारी, २०२० च्या परिपत्रकान्वये सन 2098-20 करीता 
एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ८० टक्के निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 
जिल्हा परिषदांनी उपरोक्त लेखाशिर्षांतर्गत केलेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन जिल्हा परिषदांना 
वेतन व प्रवासभत्ता निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय:- 


सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १ व वर्ग २ च्या अधिका-यांचे ०१, वेतन साठी रुपये 
१२,०३,८५,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी रुपये २५,६०,०००/- या याप्रमाणे एकूण रुपये 
१२,२९,४५,०००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी एकोणतीस लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतके अनुदान 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांना मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या झासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. शासनाद्वारे देण्यात येणारे वेतन अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँंक अकाऊंटमध्ये ECS 
द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या 
व Offline Tad वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


४. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्रमांक 
वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) (09) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” ०१, वेतन व ११, देशांतर्गत प्रवास खर्च या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावाव तो 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


प. वित्त विभाग शासन परिपत्रक समक्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ व दिनांक २२ जानेवारी, २०२० तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६/व्यय-३, दिनांक 
२०.१.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमती अन्वये सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२७११४२५१६६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chetan Balasaheb 


h Nn Nikam 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Water Supply and Sanitation 
Department, postalCode=400032, 


st=MAHARASHTRA, 
a a S a h e 2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da 


34d0a26661fSeefb602c359549d8ed451 1e, 
serialNumber=7268de4066097 1f8095 1c66 


ba d0e657e903b378196f5 1a978d2a366cf5eb 
| a aa 564c0c, cn=Chetan Balasaheb Nikam 


Date: 2020.02.27 15:02:38 +05'30' 


चेतन निकम 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 


५. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (स्वी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२२३ 


६. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
७. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
é 
8 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
११.संचाळक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१४.कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१५.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
१६.निवड नस्ती का३.र्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


विवरणपत्र अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४१९/प्र.क्र.५७/पापु-२३, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 
निर्णयान्वये fe या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५ १८४३ खाली वितरीत 


सन २०१९-२० करीता या शासन 7 
करण्यात येत असलेले अनुदान करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये) 


प्रवास खर्च 


क "|. आ. | eae हज et 

पालघर पये सत्तावीस लाख नव्वद हजार फक्त 
स्य पवास तास फक्त 

Ree “eee ८. १ र तीत तकव 

ह कडा | SUES! काय yal देणार फव 


अ. | feared नांव 


oc] av} 2] -0 


: 0 “को 
0 -. त होतात क 
eS | ees 
९ जळगाव GY बावन्न लाख फक्त 


बलक काड 


पये तीस लाख पन्नास हजार फक्त 


a 21.00 lia 

7 oe 
ee ee a aes 
0. ee 0000000025 
0. ian cia 
eed 0040000053. 

भी eS ४ 


पये सत्तावीस लाख फक्त 

पये चार लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त 
पये बारा लाख पन्नास हजार फक्त 
पये बासष्ठ लाख फक्त 

पये साठ लाख फक्त 

पये अडतीस लाख फक्त 


तट रका 
शनवड | ६७७७० 
a aaa 


a = aT लाख फ्त 


कोण पये अडतीस लाख फकत 
% का ज्यात oT Goa eT 
a ० oo re फकत 
fae al Hata लात फकत 


ळा पय पस्तीस लाख फक्त 
जर पय अडतीस लाख Ha हजार फक्त 
पेचाळी स लाख फक्‍त 


एकूण १२०३८५००० १२२९४५००० पये बारा कोटी 


Digitally signed by Chetan Balasaheb Nikam 

° DN: ernment Of Maharashtra, ou=Water Supply and S: Department, postalCode=400032, st= MAHARASHTRA, 
h et a n a a S a h e | a mM 25.42 ff01148466226f8d80863da34d0a2666 1fSeefb602c359549d8ed451 1 
INumber=7268de4066097 1f8095 1c66d0e657e903b378196f51a978d2a366cf5eb564c0c, cn=Chetan Balasaheb Nik 


Date: 2020.02.27 15:03:41 +05'30' 


(चेतन निकम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


कीस हजार फक्त 


TART लाख पं 


